केंद्र शासनपुरस्कृत - विद्यमान शासकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांचा saat = औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थेमध्ये दर्जावाढ करणे ही योजना 

औ.प्र.संस्था, नाशिक जि. नाशिक या 

संस्थेत राबविण्याकरीता नवीन लेखाशिर्ष व 

संगणक सांकेतांक मान्यता देणेबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आयटीआय-२०२१/प्र.क्र.११२/व्यशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २२ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- संकीर्ण-३३१५/प्र.क्र.१६/व्यशि-३ दिनांक १३.०७.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनपुरस्कृत -विद्यमान शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा आदर्श औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थे (Model ITIs) मध्ये दर्जावाढ करणे (Upgradation of existing Government ITls 
into Model ITIs) ही योजना औ.प्र.संस्था, सातपूर जि. नाशिक या संस्थेत राबविण्यास दिनांक १३ 
जुले, २०२१ च्या शासननिर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (Model IT!) ही योजना राबविण्याकरीता केंद्र शासनाने 
विहीत केलेल्या Implementation Manual नुसार सदर योजनेची अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक 
आहे. सदर योजनेमध्ये औ.प्र.सस्थेत कालबाहय झालेले व्यवसाय बदलणे तसेच संस्थेच्या 
व्यवस्थापन समितीच्या सल्ल्यानुसार नवीन व्यवसाय सुरु करणे, अल्पमुदतीचे व्यवसाय राबविणे, 
टीसीपीसी सेलची स्थापना करणे संस्थेचा दर्जावाढ करणे इ. बाबी अंतर्भूत करण्यात आलेल्या 
आहेत. 


सदर योजनेकरीताचा निधी अर्थसंकल्पित करण्यासाठी व आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था या योजनेवरील खर्च भागविण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष व संगणक सांकेतांक देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनपुरस्कृत -विद्यमान शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा आदर्श औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थे (Model ITIs) मध्ये दर्जावाढ करणे (Upgradation of existing Government ITls 
into Model ITIs) ही योजना औ.प्र.संस्था, सातपूर जि. नाशिक या संस्थेत राबविण्यास दिनांक १३ 
जुले, २०२१ च्या शासननिर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (Model ॥॥ ही योजना औ.प्र.संस्था, नाशिक येथे 
राबविण्याकरीता तसेच एकुण प्रकल्प किंमत रुपये ८.९९ कोटीला केंद्र शासनाने मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. सदर केंद्रपुरस्कृत योजनेमध्ये केंद्र व राज्य शासन यांचा हिस्सा अनुक्रमे ७०:३० या 
प्रमाणात असणार आहे. या योजनेसाठी निधी अर्थसंकल्पित करण्यासाठी तसेच आदर्श औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था या योजनेवरील होणारा खर्च भागविण्यासाठी सर्वसाधारण घटकासाठी केंद्र 


शासन निर्णय क्रमांकः'आयटीआय-२०२१/प्र.क्र.११२/व्यशि-३ 


हिऱ्याचे व राज्य हिऱ्याचे असे दोन नवीन लेखाशिर्ष व आठ अंकी सांकेताकास खालिलप्रमाणे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक झेडए-२ 

मुख्य लेखाशीर्ष २२३० कामगार, सेवायोजन व कौशल्य विकास 
उपमुख्य SENT  । ०३ प्रशिक्षण 

गौण शीर्ष ००३ कारागीर व पर्यवेक्षक यांचे प्रशिक्षण 

गट शीर्ष (03) areal औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 

उप गट शीर्ष (०३)(०१) विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा आदर्ा 


औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये दर्जावाढ करणे 
( राज्य हिस्सा-३०%) (कार्यक्रम) 


उप गट शीर्ष (०३)(०२) विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा आदर्ऱा 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये दर्जावाढ करणे 
(केंद्र हिस्सा-9०%) (कार्यक्रम) 


तसेच प्रधानरिर्ष २२३० अंतर्गत (०३)॥(०१) या उप गटडीर्षासाठी 30 टक्के राज्य 
हिऱ्याकरीता २२३०ए७२८ असा संगणक सांकेतांक आहे. व ७० टक्के केंद्र हिऱयासाठी (०३)(०२) या 
उप गटशीर्षासाठी 2230A030 असा संगणक सांकेतांक आहे. 

सदर शासन निर्णय महालेखापाल कार्यालय (लेखा व हकदारी) - |, महाराष्ट्र,मुंबई यांच्या 
क्र.संःख.वि/चा-१/कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग/युओअर-८३/२०२१-२२/४४० 
दिनांक १२.१०.२०२१ व वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३५/अर्थ-१८ दिनांक २२.०९.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२११२२२१२०८१७०४०३ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vinod Sheshrao es si 
Bondre Seana eevee 
(विनोद बोंदरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षणसंचाळनालय महाराष्ट्र 


राज्य, मुंबई 
५. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद /अमरावती/नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःआयटीआय-२०२१/प्र.क्र.११२/व्यशि-३ 


६. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
कार्यालय (सवी 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई,/ नागपूर, 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई,/ नागपूर, 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी ,मुंबई, 

१०. निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी ,मुंबई, 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय (सवी 

१२. उप सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

१३. निवड नस्ती. (व्यशि-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


